परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत सभासदाचा सेवा कालावधीत 
मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना रू. १० 
लाख सानुग्रह अनुदान प्रदानाकरिता 
प्रशासकीय विभागांनी लेखाशिर्षासंदर्भात 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- अंनियो-२०१७/ प्र.क्र.२९/ सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- वित्त विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकाचे दिनांक २९.०९.२०१८ 


area परिपत्रक 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी, सेवेत असताना मृत्यू पावल्यास 
त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / कायदेशीर वारसास रु.१० लक्ष सानुग्रह अनुदान अधिक कर्मचाऱ्यांच्या 
खाती जमा असलेली संचित रक्‍कम देण्यात येते. सदर शासन निर्णयामध्ये खर्च या बाबीसाठी दर्शविण्यात 
आलेले लेखाशिर्ष हे केवळ शासकीय कर्मचा-यांसाठी आहे. तथापि अनुदान प्राप्त संस्थांमधील मृत 
कर्मचा-यांच्या वारसांना लाभ देण्यासाठी देखील सदर लेखाशिर्षाचा वापर करण्यात येत असल्याचे 
शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 


२. उपरोक्त शासन निर्णयात नमुद केलेले खालील लेखाशिर्षातुन केवळ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत कार्यरत राज्य शासकीय कर्मचारी, १० वर्षाची सेवा होण्यापुर्वी सेवेत असताना मृत्यु पावल्यास 
त्यांच्या वारसांना प्रदान करावयाची सानुग्रह अनुदानाची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी वापरण्यात यावे. 


लेखाशिर्षा - 

मागणी क्र. जी -६ 

२०७१- निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ 

०१ नागरी 

१०३ अनुकंपा भत्ते 

(००) (०६ )- परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२) 


३. जिल्हा परिषदा, तसेच मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नीत 
अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे आणि सर्व मान्यताप्राप्त अनुदानित संस्थांनी उपरोक्त 
संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सानुग्रह अनुदान प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध 
करून घेणे आवश्‍यक राहील. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/ प्र.क्र.२९/ सेवा-४ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१०१५१३४६३१०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE 
(इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

) सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 
नागपूर. 


१० निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११) सर्व कोषागार अधिकारी, 

१२) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

१३) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

१४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

१५) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

१६) सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१७ विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 
१८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 

१९) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 


२०) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
२३) मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व) 

) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ला मजला, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई ४०००३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/ प्र.क्र.२९/ सेवा-४ 


२६) 
२७) 
२८) 
२९) 
३०) 
३१) 
३२) 
३३) 
३४) 
) 
) 
) 
) 


३६ 
३७ 
३८ 


३९) 
४०) 


४१) 


सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - ४०००३२. 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

कुल सचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे, 

बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई ४००००१ 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट , मुंबई ४०००२० 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,, मुंबई ४००००४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०००१३ 

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०००२५ 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०००२८ 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


